सन 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र राज्य 
हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय PAH: हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ३० मे, २०२२. 


संदर्भ:-१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक :-अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
२. महाराष्ट्र राज्य हज समितीचे क्र.बीयुडी-२०२२/ प्र.क्र.२ /एस एच सी/ बी-५६, 
दिनांक २० मे, २०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई या कार्यालयाने त्यांच्या संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये माहे मार्च २०२२ ते 


मे २०२२ या कालावधीसाठी रु. १४,३८,१६७/- इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती केली आहे. महाराष्ट्र 


राज्य हज समितीच्या कार्यालयासाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. झेड ई-१, ए, २२३५ 


सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए 


२६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टासाठी रु.१,७४,७३,०००/- इतकी तरतूद 


करण्यात आली आहे. तथापि सदर लेखाशिर्षाखाली माहे एप्रिळ व मे २०२२ या कालावधीसाठी रु.२४,४६,२२०/- 


इतका निधी विभागाच्या सनियंत्रणप्रणालीवर (808) वितरणासाठी उपलब्ध आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य हज 


समितीने माहे मार्च २०२२ ते मे २०२२ या कालावधीसाठी मागणी केल्यानुसार रु.१४,३८,१६७/- (अक्षरी रुपये चौदा 


लाख अडतीस हजार VHal सदुसष्ट फक्त) इतका निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय:- 
महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात “मागणी क्र. झेड इ-१, ए, २२३५ 


सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च २२३५ ए 


२६७, योजनेतर दत्तमत, ३१- सहायक अनुदान (वेतनेतर)” या उद्दिष्टाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून माहे 


मार्च २०२२ ते मे २०२२ कालावधीसाठी खाली नमूद बाबींवरील खर्चाकरिता रु. १४,३८,१६७/- इतका निधी 


वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 


अ.क्र शीर्ष रक्‍कम 

a महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई कार्यालय भाडे- मार्च, 2022 ते मे 2022 | रु. ३,९६,०००/- 
(रु. १,३२,०००/- प्रति माह) 

२ महाराष्ट्र राज्य हज समिती मुंबई कार्यालय विज देयक- एप्रिल २०२२ ते मे २०२२ रु. ३६,६२०/- 

३ महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई कार्यालयीन खर्च- एप्रिल २०२२ ते मे २०२२ रु. १,००,०००/- 

४ नागपूर हज हाऊसच्या सुरक्षा व स्वच्छतासाठी खर्च- रु. ५,०३,४७६/- 
(रु. 9,&8,368+9, 68,0864 9,68, 368=8. ५,०३,३४७/-) 

4 | नागपूर हज हाऊस इलेक्ट्रीक बिल - मार्च २०२२ ते मे २०२२ रु. ६२,५७०/- 

६ । नागपूर हज हाऊस पाणी देयक - मार्च २०२२ ते मे २०२२ रु. २३,७५३/- 

9 महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई आणि नागपूर कार्यालय दुरध्वनी खर्च- रु. ३५,७४८/- 
मार्च २०२२ ते मे २०२२ 

८ महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयीन वापरासाठी नविन झेरॉक्स मशीन खरेदी | रु. २,८०,०००/- 
करण्याबाबत. 

एकूण रु.१४,३८,१६(७/- 
3. महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने उपरोक्‍त उद्दिष्टाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या 


तरतूदीच्या मर्यादेत आपला खर्च करण्याची आवश्‍यक ती दक्षता घ्यावी. 


४. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 


करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द 


करण्यात येत आहे.याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण व 


संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


५. सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच प्रयोजनासाठी व मंजूर निधीच्या मर्यादेत 


खर्च करण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत मुदतीत शासनास आणि 


महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची 


जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


६. महाराष्ट्र राज्य हज समितीस सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात “३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या 


उद्दिष्टाखाली वितरित करण्यात आलेल्या रकमेच्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य हज 


समितीकडून प्राप्त झाले आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हज-२०२२/प्र.क्र.६८/का-५ 


७. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/ 


अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ अंतर्गत प्रशासकीय विभागांना प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३०१७१५१५२४१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्य यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, न 
AS H A RA N | UTTA M es ea OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES DEVELOPMENT 


PATIL ०० या 
(आ.उ. पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-१/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, रुम.क्र.६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 


६. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


